रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागर तालुक्‍यातील 
कोतळूक कावणकरवाडी (रा.मा.१७३) ते 


नारायण टेप रस्ता या योजनाबाह्य रस्त्याचा 
ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना 
२००१-२१ मध्ये समाविष्ट करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र हासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१७८/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ०४ जानेवारी, २०१९. 


पहावे :-१ मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांचे 
पत्र क्र.मुअआऔ/का-१४/प्रआ/रवियो-०१-२१/४७२९ दि. २७/०९/२०१८. 


प्रस्तावना :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांचेकडून संदर्भाधीन पत्रान्वये 
रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागर तालुक्यातील कोतळूक कावणकरवाडी (राज्यमार्ग-१७३) ते नारायण टेप 
रस्ता या योजनाबाह्य रस्त्याचा रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये ग्रामीण मार्ग म्हणून समावेडा 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला आहे. सदर रस्ता रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये 
समाविष्ट करण्याबाबत जिल्हा परिषद, रत्नागिरी यांची मागणी आहे. त्यामुळे उपरोक्‍त रस्ता विकास योजना 
२००१-२१ मध्ये ग्रामीण मार्ग म्हणून समाविष्ट करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांचा प्रस्ताव व जिल्हा परिषद, 
रत्नागिरी यांची मागणी विचारात घेऊन, रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागर तालुक्यातील कोतळूक 
'कावणकरवाडी (राज्यमार्ग-१७३) ते नारायण टेप रस्ता कि.मी. ०/०० ते ०/५०० (0.400 कि.मी.) हा रस्ता 
ग्रामीण मार्ग क्र.२६२ म्हणून रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२१ मधील रत्नागिरी जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या 
एकूण लांबीत ०.५०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (६५९७.६०० -- ०.५००) म्हणजेच ६५९८.१०० कि.मी. 
इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यांत आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०१०४१५३६५२१५१८ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Swaroop Tukaram १9! 
Swa roo p jovernment Of Maharasht 
Public Works Department, 
postalCode=400032, st=Mah. hy 


Tukaram 2101000 तिले 
INumber=427875b948dcfc3f94a33993f9f92 
Raipure 


3cb42f66fb0eSe2c213e8a1741 14e57 cc 


Date: 2019.01.04 15:41:17 +05'30' 


(स्वरूप रायपुरे ) 
उप अभियंता तथा कार्यासन अधिकारी, 
महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करावा. तसेच 
केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१७८/नियोजन-२ 


२) उप सचिव,ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३) विभागीय आयुक्त, मुंबई. 
४) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ,रत्नागिरी (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल झासनास सादर करावा) 
) जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी. 
) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रत्नागिरी. 
७) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रत्नागिरी 
) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
१०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


